शासन निर्णय :- 


हुतात्माराजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा परिक्षा २०१८ 
मधील सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) गट-ब या 


पदावरील नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०१९ /प्र.क्र.३६५/२०१९/आ(सअश्रे-२) 


३ रा मजला,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १८ डिसेंबर, २०२० 


संदर्भ: १) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र. ३७४(२)/शिया/सअ-श्रे-“जसं/२०१८/१४-ब, 
दिनांक २१/०६/२०१९ 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा परीक्षा २०१८ मधील सहायक अभियंता श्रेणी-२ या गट-ब पदांवरील 


नियुक्तीसाठी सरळसेवा भरतीद्वारे घेण्यात आलेल्या एकत्रित स्पर्धात्मक परिक्षेच्या निकालावर आधारित महाराष्ट्र 
Sead आयोग, मुंबई यांच्या संदर्भाधीन पत्रान्वये सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) पदावर नियुक्तीसाठी 
शिफारसप्राप्त ६५ उमेदवारांपैकी yo उमेदवारांची सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) या पदावर सातव्या वेतन 
आयोगानुसार सुधारित वेतन मॅट्रीक्समधील वेतन स्तर एस-१५ (₹४१८००-१३२३००) मध्ये जलसंपदा विभागात दोन 
वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी विभागीय संवर्ग वाटपानुसार खालीलप्रमाणे पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | मलोआ नाव जात प्रवर्ग | नियुक्‍ती | बंधपत्राद्वारे चक्राकार प्रस्तावित पदस्थापना 
गुणवत्ता क्र. प्रवर्ग । उमेदवारांनी | पध्दतीने 
मागितलेला | महसूल संवर्ग 
विभाग वाटप 
Es ? 3 छू ५ § @ टॅ 
१ १/२०१८ | ARI कुमार | खुला खुला नागपूर । नागपूर मुख्य अभियंता (जसं, 
पाण्डेय जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर 
महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 
२ २/२०१८ | श्री.विनायक खुला खुला | औरंगाबाद | औरंगाबाद | मुख्य अभियंता (जसं), 
विरुपाक्ष देसाई जलसंपदा विभाग, 
औरंगाबाद अंतर्गत 
औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 
३ ३/२०१८ | श्री. अक्षय | खुला खुला पुणे नागपूर । मुख्य अभियंता, 
अनिल जाधव गोसीखुर्द प्रकल्प, 
जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर 
महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०१९/प्र.क्र.३६५/२०१९/आ(सअश्रे-२) 


AISI 


गुणवत्ता क्र. 


नाव 


जात प्रवर्ग 


नियुक्ती 


प्रवर्ग 


बंधपत्राद्वारे 


उमेदवारांनी 
मागितलेला 
विभाग 


चक्राकार 


पध्दतीने 
महसूल संवर्ग 
वाटप 


प्रस्तावित पदस्थापना । 


? 


3 


§ 


o 


टॅ 


५/२०१८ 


श्री.राहुल 
आबासाहेब 
जाधव 


खुला 


खुला 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता व मुख्य 
प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास, जलसंपदा 
विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत औरंगाबाद 
महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 


दु 


६/२०१८ 


श्री.केरण 
विलासराव 
पारसेवार 


खुला 


खुला 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता व मुख्य 
प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास, जलसंपदा 
विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत औरंगाबाद 
महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 


७/२०१८ 


श्री. रोहित मौर्य 


खुला 


खुला 


कोकण-२ 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (विप्र), 
जलसंपदा विभाग, 
अमरावती अंतर्गत 
अमरावती महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


८/२०१८ 


श्री.जयंत श्रीरंग 
fares 


इमाव 


खुला 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (जसं), 
जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर 
महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 


९/२०१८ 


श्री. राकेडा 
गुलाब कापगते 


इमाव 


खुला 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता, 
गोसीखुर्द प्रकल्प, 
जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर 
महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 


१०/२०१८ 


श्री.जय 
ओमप्रकाश 
तिवारी 


खुला 


खुला 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (जसं), 
जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०१९/प्र.क्र.३६५/२०१९/आ(सअश्रे-२) 


मळोआ 


गुणवत्ता क्र. 


नाव 


जात प्रवर्ग 


नियुक्ती 


प्रवर्ग 


बंधपत्राद्वारे 


उमेदवारांनी 
मागितलेला 
विभाग 


चक्राकार 


पध्दतीने 
महसूल संवर्ग 
वाटप 


प्रस्तावित पदस्थापना । 


§ 


o 


टॅ 


महसूल विभागातील 
Rea पदी 


i 


92/2092 


श्री. मदन मोहन 
आवताडे 


खुला 


खुला 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता (जसं), 
जलसंपदा विभाग, 
औरंगाबाद अंतर्गत 
औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


। 


१३/२०१८ 


श्री. अनिकेत 
विजय पाटील 


इमाव 


खुला 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता (जसं), 
जलसंपदा विभाग, 
औरंगाबाद अंतर्गत 
औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


१२ 


१५/२०१८ 


श्री. समिर 
नारायण पवार 


इमाव 


खुला 


कोकण-१ 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता व मुख्य 
प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास, जलसंपदा 
विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत औरंगाबाद 
महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 


१३ 


१६/२०१८ 


श्री.रवि 
राजकुमार 
नाईकवडे 


खुला 


खुला 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता व मुख्य 
प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास, जलसंपदा 
विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत औरंगाबाद 
महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 


१४ 


१७/२०१८ 


श्री.अनमोल 
वसंता अमृतकर 


इमाव 


खुला 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता, 
गोसीखुर्द प्रकल्प, 
जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर 
महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०१९/प्र.क्र.३६५/२०१९/आ(सअश्रे-२) 


AISI 
गुणवत्ता क्र. 


नाव 


जात प्रवर्ग 


नियुक्ती 


प्रवर्ग 


बंधपत्राद्वारे 


उमेदवारांनी 
मागितलेला 
विभाग 


चक्राकार 


पध्दतीने 
महसूल संवर्ग 
वाटप 


प्रस्तावित पदस्थापना । 


? 


3 


§ 


o 


टॅ 


१५ 


१८/२०१८ 


श्री.अंकुठा 
सतिठराव 
झळके 


इमाव 


खुला 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (जसं), 
जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर 
महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 


१६ 


१९/२०१८ 


श्री.अंकुठा 
विनोद ठाकरे 


इमाव 


खुला 


अमरावती 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (जसं), 
जलसंपदा विभाग, 
अमरावती अंतर्गत 
अमरावती महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


१७ 


२०/२०१८ 


aH RITA 
जालिंदर कारंडे 


भ.ज.क 


खुला 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता (जसं), 
जलसंपदा विभाग, 
औरंगाबाद अंतर्गत 
औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


१८ 


२१/२०१८ 


श्री.रोहित 
राजगोंडा 
पाटील 


खुला 


खुला 
(खेळाडू 
ऐवजी) 


नागपूर 


मुख्य अभियंता, 
गोसीखुर्द प्रकल्प, 
जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर 
महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 


१९ 


२२/२०१८ 


श्री.राहुल 
वाळीबा गुंजाळ 


इमाव 


इमाव 


नाशिक 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (विप्र), 
जलसंपदा विभाग, 
अमरावती अंतर्गत 
अमरावती महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


२० 


२३/२०१८ 


श्री.राहुल 
राजेंद्र पवार 


इमाव 


इमाव 


नाशिक 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता (स्था.), 
जलविद्युत प्रकल्प व 
गुणनियंत्रण, पुणे 
अंतर्गत औरंगाबाद 
महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०१९/प्र.क्र.३६५/२०१९/आ(सअश्रे-२) 


मळोआ 


गुणवत्ता क्र. 


नाव 


जात प्रवर्ग 


नियुक्ती 


प्रवर्ग 


बंधपत्राद्वारे 


उमेदवारांनी 
मागितलेला 
विभाग 


चक्राकार 


पध्दतीने 
महसूल संवर्ग 
वाटप 


प्रस्तावित पदस्थापना । 


? 


3 


§ 


o 


A 


२१ 


२४/२०१८ 


श्रीधनंजय 
सुरेश UK 


इमाव 


इमाव 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता (जसं), 
जलसंपदा विभाग, 
औरंगाबाद अंतर्गत 
औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


२२ 


२६/२०१८ 


श्री.हेमंत 
देवदीप बिचवे 


इमाव 


इमाव 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (स्था.), 
जलविद्युत प्रकल्प व 
गुणनियंत्रण, पुणे 
अंतर्गत नागपूर महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


२२ 


२७/२०१८ 


श्री.सुमित 
विलास धामणे 


इमाव 


इमाव 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता व मुख्य 
प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास, जलसंपदा 
विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत औरंगाबाद 
महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 


२४ 


२८/२०१८ 


श्री.वेतन 
नारायण तेळलंगे 


इमाव 


इमाव 


कोकण-१ 


नागपूर 


मुख्य अभियंता, 
गोसीखुर्द प्रकल्प, 
जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर 
महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 


२५ 


३०/२०१८ 


श्री.गोविद 
रामदास भोयर 


इमाव 


इमाव 
(खेळाडू 
ऐवजी) 


अमरावती 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (विप्र), 
जलसंपदा विभाग, 
अमरावती अंतर्गत 
अमरावती महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


२६ 


३४/२०१८ 


श्रीम. 
श्रीपाद 
कुलकर्णी 


श्रध्दा 


खुला 
(महिला) 


खुला 
(महिला) 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (विप्र), 
जलसंपदा विभाग, 
अमरावती अंतर्गत 
अमरावती महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०१९/प्र.क्र.३६५/२०१९/आ(सअश्रे-२) 


AISI 


गुणवत्ता क्र. 


नाव 


जात प्रवर्ग 


नियुक्ती 


प्रवर्ग 


बंधपत्राद्वारे 


उमेदवारांनी 
मागितलेला 
विभाग 


चक्राकार 


पध्दतीने 
महसूल संवर्ग 
वाटप 


प्रस्तावित पदस्थापना । 


? 


3 


§ 


o 


टॅ 


२७ 


३७/२०१८ 


श्रीम.ठा्मिष्ठा 
कमलाकर 
अहिरे 


नाशिक 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता व मुख्य 
प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास, जलसंपदा 
विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत औरंगाबाद 
महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 


२८ 


३८/२०१८ 


श्रीम.अंजली 
सुरेश माळी 


इमाव 
(महिला) 


खुला 
(महिला) 


नाशिक 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (जसं), 
जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर 
महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 


२९ 


३९/२०१८ 


श्रीम.अक्षरा 
भरत डहाके 


इमाव 
(महिला) 


खुला 
(महिला) 


अमरावती 


अमरावती 


मुख्य अभियंता, (जसं), 
जलसंपदा विभाग, 
अमरावती अंतर्गत 
अमरावती महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


30 


४१/२०१८ 


श्रीम.भावनाबाई 
मेघनाथ माहुले 


इमाव 
(महिला) 


खुला 
(महिला) 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता, 
गोसीखुर्द प्रकल्प, 
जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर 
महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 


349 


४२/२०१८ 


श्री.शिशीर 
मिलिंद मेश्राम 


अजा 


अजा 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (स्था.), 
जलविद्युत प्रकल्प व 
गुणनियंत्रण, पुणे 
अंतर्गत नागपूर महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


३२ 


४३/२०१८ 


श्रीम, रितूजा 
किरण कासार 


इमाव 
(महिला) 


खुला 
(महिला) 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता (जसं), 
जलसंपदा विभाग, 
औरंगाबाद अंतर्गत 
औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०१९/प्र.क्र.३६५/२०१९/आ(सअश्रे-२) 


मळोआ 
गुणवत्ता क्र. 


नाव 


जात प्रवर्ग 


नियुक्ती 


प्रवर्ग 


बंधपत्राद्वारे 


उमेदवारांनी 
मागितलेला 
विभाग 


चक्राकार 


पध्दतीने 
महसूल संवर्ग 
वाटप 


प्रस्तावित पदस्थापना । 


? 


3 


§ 


o 


टॅ 


33 


४४/२०१८ 


श्रीम.स्नेहा 


चुन्नीलाल अंबुले 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (जसं), 
जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर 
महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 


२४ 


४५/२०१८ 


st} Rast LAST 


डोंगरे 


अजा 


अजा 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता (जसं), 
जलसंपदा विभाग, 
औरंगाबाद अंतर्गत 
औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


३५ 


४६/२०१८ 


श्री.प्रविणकुमार 


ईश्वर 
गायकवाड 


अजा 


अजा 


पुणे 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (विप्र), 
जलसंपदा विभाग, 
अमरावती अंतर्गत 
अमरावती महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


३६ 


४७/२०१८ 


श्री.अभिजीत 


राजाराम कांबळे 


अजा 


अजा 


नाशिक 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता व मुख्य 
प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास, जलसंपदा 
विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत औरंगाबाद 
महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 


३७ 


४८/२०१८ 


श्री.रोहित 
महादेव ढोबळे 


अजा 


अजा 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता (विप्र), 
जलसंपदा विभाग, पुणे 
अंतर्गत औरंगाबाद 
महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 


3¢ 


४९/२०१८ 


श्री.मोहित 
वसंत 
मानवतकर 


अजा 


अजा 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता, 
गोसीखुर्द प्रकल्प, 
जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर 
महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०१९/प्र.क्र.३६५/२०१९/आ(सअश्रे-२) 


AISI 
गुणवत्ता क्र. 


नाव 


जात प्रवर्ग 


नियुक्ती 


प्रवर्ग 


बंधपत्राद्वारे 


उमेदवारांनी 
मागितलेला 
विभाग 


चक्राकार 


पध्दतीने 
महसूल संवर्ग 
वाटप 


प्रस्तावित पदस्थापना । 


? 


3 


§ 


o 


टॅ 


२९ 


५०/२०१८ 


श्री.शुभम सुरेश 


पुल़लावार 


भ.ज.ब 


भ.ज.ब 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (जसं), 
जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर 
महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 


९४० 


५१/२०१८ 


श्री.विजय 
साहेबराव 
गिरासे 


विजा-अ 


विजा-अ 


नाशिक 


नागपूर 


मुख्य अभियंता, 
गोसीखुर्द प्रकल्प, 
जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर 
महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 


४१ 


५२/२०१८ 


श्रीम.शरयू 
दत्तात्रय काळे 


इमाव 
(महिला) 


इमाव 
(महिला) 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता (जसं), 
जलसंपदा विभाग, 
औरंगाबाद अंतर्गत 
औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


४२ 


५३/२०१८ 


श्रीम.किरण 
राजेंद्र गर्जे 


भ.ज.ड 
(महिला) 


भ.ज.ड 
(महिला) 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता (जसं), 
जलसंपदा विभाग, 
औरंगाबाद अंतर्गत 
औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


83 


५४/२०१८ 


श्रीम.ओमेश्वरी 


कैलास Pape 


इमाव 
(महिला) 


इमाव 
(महिला) 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता व मुख्य 
प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास, जलसंपदा 
विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत औरंगाबाद 
महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 


totes 


44/2092 


श्रीम.जयश्री 
विजय 
जांभूळकर 


इमाव 
(महिला) 


इमाव 
(महिला) 


अमरावती 


अमरावती 


मुख्य अभियंता, (जस), 
जलसंपदा विभाग, 
अमरावती अंतर्गत 
अमरावती महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०१९/प्र.क्र.३६५/२०१९/आ(सअश्रे-२) 


मळोआ 
गुणवत्ता क्र. 


नाव 


जात प्रवर्ग 


नियुक्ती 


प्रवर्ग 


बंधपत्राद्वारे 


उमेदवारांनी 
मागितलेला 
विभाग 


चक्राकार 


पध्दतीने 
महसूल संवर्ग 
वाटप 


प्रस्तावित पदस्थापना । 


? 


3 


§ 


o 


A 


४५ 


५७/२०१८ 


श्रीम.पछ़वी 
तेजराव उमाळे 


अमरावती 


अमरावती 


मुख्य अभियंता, (जस), 
जलसंपदा विभाग, 
अमरावती अंतर्गत 
अमरावती महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


४६ 


५९/२०१८ 


श्रीम.स्नेहल 
देवानंद गेडाम 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (जसं), 
जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर 
महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 


og 


G 0/2092 


श्रीम.मोनिका 
दिलीपराव 
पाईकराव 


अजा 
(महिला) 


अजा 
(महिला) 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता व मुख्य 
प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास, जलसंपदा 
विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत औरंगाबाद 
महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 


o¢ 


& 9/2092 


श्री.विशाळल 
अशोक घोडे 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता (जसं), 
जलसंपदा विभाग, 
औरंगाबाद अंतर्गत 
औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


88 


६३/२०१८ 


श्री.कृष्णा भारत 
सानप 


भ.ज.ड 
(कर्णबधीर) 


दिव्यांग 
(कर्णबधीर) 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता व मुख्य 
प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास, जलसंपदा 
विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत औरंगाबाद 
महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 


Go 


& 8/2092 


श्री.प्रविण 
हिरालाल 
परमाळले 


नाशिक 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (स्था), 
जलविद्युत प्रकल्प व 
गुणनियंत्रण, पुणे 
अंतर्गत अमरावती 
महसूल विभागातील 
Rea पदी 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०१९/प्र.क्र.३६५/२०१९/आ(सअश्रे-२) 


२. उपरोक्त उमेदवारांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदावर पदोन्नतीने 
नियुक्तीसाठी तसेच बदलीकरिता महसुली विभाग वाटप नियम लागू राहील. 


3. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य), सेवा वर्ग-२ गट-ब मधील वरील उमेदवारांची नियुक्ती ही दोन वर्षाचा 
परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या व खालील विहित शा्तींच्या अधिन असेल:- 

(१ या उमेदवारांची महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-ब श्रेणी-२ (स्थापत्य) या पदावरील जलसंपदा 
विभागातील पदस्थापना ही अंतिम असून त्यात बदल होणार नाही. 

() शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही १०७६/१२, दिनांक २१/०६/१९८२ अन्वये 
विनियमित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, १९८२ मधील तरतूदीनुसार 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या गुणवत्ता क्रमांकानुसार सदर उमेदवारांची ज्येष्ठता निश्चित करण्यात 
येईल. 

(३) उमेदवारांनी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी आदेझाच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत 
तात्काळ रुजू व्हावे. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१८/व्ही.आय.पी. ६७/ 
प्र.क्र. २०७/कार्या-१२, दिनांक २८/०५/२०१८ नुसार सदर विहित कालावधीत उमेदवार रुजू झाला/ 
झाली नाही तर तो/ती नोकरीची संधी गमावेल व त्याच्या नियुक्‍ती करिता विचार करण्यात येणार नाही. 

(४ उमेदवारांनी सविस्तर नियुक्‍ती मिळण्यासाठी संबंधित मुख्य अभियंता यांच्याकडे प्रत्यक्ष संपर्क साधावा. 


(१  मुदतवाढीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०१८/ व्ही.आय.पी.६७/ 
प्र.क्र.२०७/कार्या.१२, दिनांक २८/०५/२०१८ व दिनांक २६/०९/२०१८ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही 
करण्यात येईल. 

(६ वैद्यकीय तपासणी अहवाल अप्राप्त असलेल्या उमेदवारांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण 
शर्ती नियम) १९८१ मधील नियम ११(१ अन्वये नियुक्ती होण्यापूर्वी किंवा नियुक्तीच्या तारखेपासून त्याची 
सहा महिन्याची सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी, यापैकी जे अगोदर घडेल त्याप्रमाणे आरोग्याबद्दलचे वैद्यकीय 
प्रमाणपत्र दाखल करणे बंधनकारक राहील, या अटीस अधीन राहून तात्पुरती नियुक्ती देण्यात येत आहे. 
६ महिन्यांच्या आत वैद्यकीय तपासणी अहवाल प्राप्त न झाल्यास सदर उमेदवारांची नियुक्ती आपोआप 
संपुष्टात येईल. तसेच, अहवाल असमाधानकारक असल्यास त्यांची नियुक्‍ती कोणतेही कारणन देता १ 
महिन्याची नोटीस देऊन समाप्त करण्यात येईल. (अ.क्र.१३,१६,३०,४४, ४८) 

(७ चारित्र्य तपासणी अहवाल अद्याप अप्राप्त असणाऱ्या उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
दि.९.१.२००९ व दि.२८.८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये चारित्र्य व पूर्व चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र 
नियुक्‍ती आदेशापासून सहा महिन्यांच्या आत सादर करणे आवश्‍यक आहे. उमेदवाराने सादर केलेली 
माहिती असत्य असल्याचे आढळून आल्यास तात्पुरते नियुक्‍तीपत्र vedo करुन भारतीय दंड 
संहितेनुसार फौजदारी कारवाई तसेच शासन सेवेत कायम स्वरुप अपात्र ठरविण्यात येईल. ६ महिन्यांच्या 
आत चारित्र्य पडताळणी अहवाल प्राप्त न झाल्यास सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती आपोआप संपुष्टात येईल. 
तसेच, अहवाल असमाधानकारक असल्यास त्यांची नियुक्‍ती कोणतेही कारण न देता १ महिन्याची नोटीस 
देऊन समाप्त करण्यात येईल. (अ.क्र.१,९,१३,१५,२१,३५) 

(८) आवश्यकता भासल्यास सदर उमेदवारांना भारताच्या संरक्षण सेवेतील पदावर किंवा भारताच्या संरक्षणाशी 
निगडीत असलेल्या कुठल्याही पदावर देशात किंवा परदेशात प्रशिक्षणाचा कालावधी धरुन ४ वर्षांपेक्षा 
कमी नसणाऱ्या कालावधीसाठी भारत सरकार ठरविल त्या शर्तीवर सेवा करावी लागेल. 

परंतु 
(अ त्यांच्या नियुक्‍तीनंतर १० वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार नाही किंवा, 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०१९/प्र.क्र.३६५/२०१९/आ(सअश्रे-२) 
(बो सर्वसाधारणपणे त्यांच्या वयाची ४० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार नाही. 


(९ सदर उमेदवारांना महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणासंबंधी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय 
क्रमांक : टीआरएन-०९/प्र.क्र. ३९/०९/१२-अ, दिनांक २३/०९/२०११ मधील परिच्छेद सहा येथील 
तरतूदीनुसार प्रशिक्षणापूर्वी प्रशिक्षणार्थीला त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ८ मध्ये नमूद केलेल्या 
अधिकाऱ्याकडे रु. ३,९२,०००/- (अक्षरी रुपये तीन लक्ष ब्याण्णव हजार फक्त) इतक्या रकमेचे बंधपत्र 
लिहून द्यावे लागेल. या बंधपत्राप्रमाणे वसूली केल्याशिवाय प्रशिक्षणार्थीचा राजीनामा स्वीकारण्यात येणार 
नाही. 

(१० महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९(१ मधील पहिल्या परंतुकानुसार त्यांना 
परिविक्षाधिन कालावधीत वेतनवाढ मिळेल. 

(११ उपरोक्‍त उमेदवारांपैकी ज्यांनी हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट मिळाली नसेल, तर हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा यासंबंधी केलेल्या नियमानुसार त्यांना 
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे आव्यक आहे. 

(१२) उपरोक्त उमदेवारांना सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान), शासन पुरकपत्र क्रमांक : मातंसं २०१२/ 
प्र.क्र.२७७/३९, दिनांक ०८.०१.२०१८ मधील परिच्छेद क्रमांक १.६६ मधील तरतूदीनुसार संगणक अर्हता 
परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येत आहे. 

(१३) इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास 
कल्याण विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: सीबीसी-२०२०/प्र.क्र.१८/मावक, दि.३१/०१/२०२० नुसार 
खुल्या प्रवर्गातील महिला, विजाभज, इमाव व विमाप्रवर्गातील व्यक्‍ती, शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या 
मागासप्रवर्ग आणि या प्रवर्गात समाविष्ट मराठा समाज आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्ग या प्रवर्गातील 
प्रगत व उन्नत गटात सामाविष्ट नसलेल्या व्यक्तिना सक्षम प्राधिकारी यांनी निर्गमित केलेल्या NCL 
प्रमाणपत्राच्या वैधता पडताळणीसाठी राज्यातील प्रादेशिक महसूली विभाग स्तरावर "विभागीय आयुक्त" 
यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीकडून NCL प्रमाणपत्राची (उत्पनाच्या दाखल्याची) 
तपासणीअंती वैध ठरण्याच्या अटीच्या अधिन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 

(१४ मागास प्रवर्गाच्या आरक्षित पदावर शिफारस झालेल्या तसेच आरक्षित प्रवर्गातील असूनदेखील आयोगाने 
ज्यांची खुला प्रवर्गातून शिफारस केलेली आहे अशा Farah दिलेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांची नियुक्‍ती 
त्यांचे जातीचे दावे संबंधित जिल्हा जातपडताळणी समिती यांचेकडून तपासणीच्या अधिन राहील. 
(अ.क्र.७,८,११,१२,१४,१५,१६,१७,१९,२०,२१,२२,२३,२४,२५,२८,२९,३०,३१,३२,३३,३४,३५,३६,३७, ३८, 
३९, ४०, ४१,४२,४३,४४,४५,४६,४७,४८,४९,५०,५१,५२,५३) 


(१५ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दिनांक ३१.१०.२००५ मधील 
तरतूदीनुसार नियुक्ती दिलेल्या उमेदवारांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू ठरेल. 
त्यांना सध्या अस्तित्वात असेलेली निवृत्तिवेतन योजना [महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ 
व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंडाराशरीकरण) नियम, १९८४] आणि सध्या अस्तित्वात असलेली 
सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू ठरणार नाही. मात्र उपरोक्‍त उमेदवारांपैकी जे शासकीय 
कर्मचारी दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृत्तिवेतनार्ह आस्थापनेवर कार्यरत असतील त्यांना 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अंनियो १००६/८७/सेवा-४, दिनांक १२.०१.२००७ मध्ये नमूद 
केलेल्या अटींच्या पूर्ततेच्या अधिन राहून महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ व सर्वसाधारण 
भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू राहील. 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०१९/प्र.क्र.३६५/२०१९/आ(सअश्रे-२) 


(१६ नियुक्ती दिलेल्या उमेदवारांना शासन सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा द्यावयाचा असल्यास, 
त्यांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, 
दिनांक ०२.१२.१९९७ मधील तरतूदीनुसार शासनाला किमान १ (एक) महिन्याची आगाऊ लेखी सूचना 
किंवा एक महिन्याचे वेतन देणे आवश्‍यक राहील. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक 
०२/१२/१९९७ मधील नियम २ (एक) (२(ब) व जलसंपदा विभाग शासन परिपत्रक दिनांक १२/०७/२०१७ 
मधीळ तरतुदीनुसार राजीनामा स्विकारण्याचे अधिकार विभाग प्रमुख म्हणजेच विभागाचे सचिव यांना 
आहेत. क्षेत्रिय कार्यालयांनी परस्पर प्रशिक्षणार्थ्याचा राजीनामा स्विकृत करु नये किंवा मंजूर करु नये. 
मात्र, गैरवर्तणूक, सेवानियमांचा भंग इत्यादी कारणांसाठी एखाद्या उमेदवाराची सेवा समाप्त करण्यासाठी 
सूचना देण्याचे बंधन शासनावर राहणार नाही. 


(१७ प्रशिक्षणादरम्यान प्रशिक्षणार्थींकडून प्रबोधिनीच्या प्रशिक्षणाबाबतच्या नियमांचे व शिस्तीचे काटेकोरपणे 
पालन करण्यात यावे. त्यांच्याकडून नियमभंग झाल्यास प्रबोधिनीकडून त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची 
कार्यवाही करण्यात येईल. 


(१८) नियुक्ती दिलेल्या उमेदवारांना परिविक्षाधिन कालावधीमध्ये कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास किंवा 
व्यावसायिक परिक्षा विहित कालावधीमध्ये उत्तीर्ण न केल्यास किंवा त्यांचे काम योग्य अथवा अनुरुप न 
आढळल्यास ते सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरतील. 

(१९) अधिक्षक अभियंता व सह संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांनी सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : परिवि २७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९.०२.२०१६ व शासन 
पूरक पत्र दिनांक ०३.०४.२०१७ मधील तरतूदीनुसार प्रशिक्षणार्थीचे विशोष मुल्यांकन अहवाल मेटा, 
नाशिक येथील प्रशिक्षण संपल्याबरोबर दोन प्रतीत सबंधित परिविक्षाधिन अधिकारी ज्या कार्यालयात 
पदस्थापित केला असेल त्या कार्यालयाकडे त्वरित पाठवावा. 

Qo) संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंतांनी सदर उमेदवारांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्तीबाबतचा 
प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/८, दि.२९/०२/२०१६, 
दि.०३/०४/२०१७ व जलसंपदा विभाग, शासन परिपत्रक MARA २०१६/(प्र.क्र.१७५/२०१६)/ 
आ(स.अ.श्रेणी-२), दि.२९/११/२०१६ मध्ये नमूद केलेल्या तरतूदीनुसार विहित कालावधीत शासनास 
पाठवावा. 

(२१ सदर उमेदवारांना पहिली वेतनवाढ परिवीक्षा कालावधीतील एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर 
देण्यात यावी व दुसरी वेतनवाढ परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त झाल्याचे आदेश निर्गमित झाल्यानंतरच 
देण्यात यावी, तोपर्यंत वेतनवाढ रोखण्याबाबत आदेशा त्यावेळी निर्गमित करणे आवश्यक राहील. 


४. विशिष्ट ठिकाणी पदस्थापना / बदली / नियुक्‍ती मिळविण्यासाठी खासदार/आमदार/ लोकप्रतिनिधी/ खाजगी 
व्यक्‍ती किंवा संघटना यांचे मार्फत दडपण/दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास संबधित उमेदवारांविरुध्द महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील तरतुदींनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल. 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०१९/प्र.क्र.३६५/२०१९/आ(सअश्रे-२) 


षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२१८१७१३०८१२२७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


७ Digitally signed by Uddhav Rabhaji Dahiphale 
DN: c=II ment Of Maharashtra, ou=Water 
Uddhav Rabhaji ==: eather ogere 
ca49b9a0a924fd4d8743e6e254e742308f021085 
2720130, 


1 serialNumber=2d80774c9ed65eca9be69006934bfbSc4ca32ab 
a hip ha e Odc1a2ec5746398458bdF1c37, cn=Uddhav Rabhaji Dahiphale 


Date: 2020.12.18 17:18:59 +05'30° 


(उ. र. दहिफळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. प्रधान सचिव (जलसंपदा),जळलसंपदा विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 

२. सचिव (ज.सं.व्य व लाक्षेवि,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

३. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

४. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१२, मंत्रालय, मुंबई 

५. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर. 

६. महालेखापाल-१/२(लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/ नागपूर. 

७. सचिव,महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई (पत्राने) 

८. महासंचालक, संकल्पन व प्रशिक्षण (जल विज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता), मेरी, नाशिक 
९. मुख्य अभियंता(स्थापत्य), जलसंपदा विभाग, नागपूर/अमरावती/पुणे/औरंगाबाद/कोकण 
१०. मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर 

११. मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, अमरावती/पुणे 

१२. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 

१३. मुख्य अभियंता (स्था.) जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे 

१४. मुख्य अभियंता व संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 

१५. मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

१६. मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. संबंधित उमेदवार 

१८.आ(स.अ.श्रे.-२) कार्यासन Geet. 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


